इमारतींच्या स्थापत्य कामाच्या 
निविदांमध्ये विद्युतीकरणाच्या कामाचा 
अंतर्भाव करून एकत्रित निविदा काढणे 
बाबत सुधारीत सूचना. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक :- एसयुटी ०५/१३/प्र.क्र.११८/इमा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : १६ एप्रिल, २०२१ 


वाचा :- १) सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासन निर्णय क्रमांक:एसयुटी-०५/१३/प्र.क्र. ११८/इमा-२ 
दिनांक ०५ डिसेंबर, २०१९. 

२) सार्वजनिक बांधकाम विभाग शुध्दीपत्रक क्रमांक : एसयुटी-०५/१३/प्र.क्र. ११८/इमा-२ 
दिनांक १३ डिसेंबर, २०१९. 


शुध्दीपत्रक:- 

समक्रमांकाचा दिनांक ०५ डिसेंबर, २०१९ चा शासन निर्णय व दिनांक १३ डिसेंबर, २०१९ रोजीचे 
शुध्दीपत्रक पहावे. या शासन निर्णयामध्ये व शुध्दीपत्रकामध्ये खालील प्रमाणे सुधारणा करण्यात येत असून 
सुधारित तरतुदी खालील प्रमाणे आहेत :- 

१) शासन निर्णय परिच्छेद क्रमांक १ खालील प्रमाणे सुधारणा. 


शासकीय इमारतींच्या रू. ३०० लक्ष व त्यापेक्षा अधिक किंमतीच्या कामांऐवजी “रु. १५०० लक्ष 
व त्यापेक्षा अधिक किंमतीच्या बांधकामांच्या स्थापत्य व विद्युत कामांकरीता यापुढे एकत्रित निविदा 
मागविण्यात याव्यात” असे वाचावे. 


२. मूळ शासन निर्णय व दि. १३/१२/२०१९ रोजीच्या शुध्दीपत्रकातील इतर बाबींमध्ये कोणताही बदल 
नाही. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१०४१९१२०४२५२३१८ असा आहे. हे शासन 
शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
SACHIN MANIKRAO 


CHIVATE 
(सचिन चिवटे) 
अवर सचिव (इमारती) 

प्रत, 

१. मा. मुख्यमंत्र्यांचे सचिव/मा.मुख्य सचिव यांचे सहसचिव 

२. मा.मंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव 

३. अ.मु.स (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

४. अ.मु.स (सा.बा)/सचिव (रस्ते)/सचिव (बांधकामे), सा.बां.विभाग, मंत्रालय 


५. प्रधान सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
७. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः एसयुटी ०५/१३/प्र.क्र.११८/इमा-२ 


८. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई /निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 
९. सर्व मुख्य अभियंते, सा.बां.प्रा.विभाग व (विद्युत) विभाग 

१०. सर्व अधीक्षक अभियंते, सा.बां.मंडळ व (विद्युत) मंडळ 

११. सर्व अधिकारी व कार्यासन अधिकारी, सा.बां.विभाग, मंत्रालय 
१२. नस्ती क्र. एसयुटी-०५/१३/प्र.क्र. ११८/इमा-२ 

१३. निवडनस्ती (इमारती-२ कार्यासन). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


